बाष्पके संचालनालयातील उपसंचालक, बाष्पके, 
गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०४२२/ प्र.क्र१०२/ कामगार -१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम काम मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०४ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ - १. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.४९३/१५२८/पंधरा-अ, दि.२०.०२.२०१९ 
२. शासन निर्णय क्र.बाष्पके-०५१४/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.१३.०९.२०१९ 
३.संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांची दि.३०.०३.२०२२ व दि.२०.०५.२०२२ 
रोजीची पत्रे 
प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील आयोगाच्या शिफारशीनुसार संदर्भ क्र.२ येथील शासन 

निर्णयान्वये एकूण ०३ उमेदवारांची परिविक्षाधीन उपसंचालक, बाष्पके म्हणून बाष्पके 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवर नियुक्ती करण्यात आळी आहे. सदर अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा 
कालावधी समाप्त करण्यासाठीचा आवश्यक प्रस्ताव संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत 
शासनास संदर्भ क्र.३ येथील दि.३०.०३.२०२२ व दि.२०.०५.२०२२ रोजीच्या पत्रांन्वये प्राप्त झाला आहे. 
त्यानुसार उक्त ०३ उपसंचालक, बाष्पके यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

बाष्पके संचालनालयाच्या आस्थापनेवर उप संचालक, गट-अ, या पदावर सरळ सेवेने 
नियुक्‍ती करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस करण्यात आलेल्या ०३ उमेदवारांना 
संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये २ वर्षाच्या परिविक्षा काळावधीवर परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून 
नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. सदर तीनही अधिकाऱ्यांची मुल्यांकन अहवालांसह परिपूर्ण माहिती 
बाष्पके संचालनालयाकडून संदर्भ क्र.३ अन्वये शासनास प्राप्त झाली आहे. नियुक्ती आदेशातील 
अटीनुसार २ वर्षांचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केळेल्या खालील ०३ उमेदवारांचा 
परिविक्षा कालावधी त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नाव नियुक्‍ती आदेशाचा शासन सेवेत रुजू परिविक्षा 
क्र. दिनांक झाल्याचा दिनांक कालावधी समाप्ती 
दिनांक 
श्री. अ.या. ठाकरे १३.०९.२०१९ ०७.१०.२०१९ १०.१०.२०२१ 
श्री. न.म. बाहे १३.०९.२०१९ ०७.१०.२०१९ ०६.१०.२०२१ 
श्री. अ. ध. खोब्रागडे १३.०९.२०१९ ०७.१०.२०१९ २२.१०.२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाष्पके-०४२२/ प्र.क्र१०२/ कामगार -१ 


त्यानुसार सदर दिनांकापासून उक्त अधिकाऱ्यांना उपसंचालक पदावर नियमित नियुक्‍ती 
देण्यात येत आहे. 
२. संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांनी ही बाब सर्व संबंधिताना कळवून उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात योग्य ती नोंद घेण्याची कार्यवाही करावी. 
णि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०८०४१६०२४९२०१० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by ASHOK S MANDE 


ASHOK S = क 
MANDE eee ा 
(अशोक ATS 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे कुर्ला संकुल, मुंबई-५१ 
प्रत - 
१) मा. मंत्री, कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

) सर्व सह संचालक/उप संचालक/सर्व संबंधित अधिकारी, द्वारा: संचालक, बाष्पके संचालनालय, 
कामगार भवन, वांद्रे कुर्ला संकुल, मुंबई-५१ 

९) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

०) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१) निवडनस्ती (काम-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


